RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/ South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ५, अंक ८६ ] 


बुधवार , जानेवारी १५, २०१४ / पौष २५ , शके १९ ३५ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले 

नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
सेंटर-१, ३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड , 

मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३. 


. 


अधिसूचना 


मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर . ०५१३/ प्र.क्र . १९ ४ / परि - २.- केंद्रीय मोटार वाहन नियम , १ ९ ८ ९ हा महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना , याच्या नियम 
१०८ चा पोट -नियम ( ४ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , “ जीवन अमृत सेवा (मागणीनुसार रक्त) योजना ” अंतर्गत गरजू रुग्णांना तात्काळ रक्त पुरवठा करण्यासाठी रक्ताची 
वाहतूक करणाऱ्या मोटारसायकलला जांभळ्या काचेचा लुकलुकणारा लाल दिवा वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे : 

परंतु , अशा मोटारसायकलच्या मालकाला उक्त प्रयोजनासाठी जांभळ्या काचेचा लुकलुकणारा लाल दिवा वापरण्याच्या प्राधिकारासाठी त्यास 
संबंधित नोंदणी प्राधिकरणाकडून प्रमाणपत्र देण्यात येईल 

परंतु, आणखी असे की , मोटार वाहन विभागाच्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने तपासणीसाठी मागणी केल्यास उक्त 
मोटारसायकल चालक , उक्त प्रमाणपत्र सादर करेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भि . रा . वाढवे, 
शासनाचे सहसचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ११-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , जानेवारी १५ , २०१४ / पौष २५ , शके १ ९ ३५ 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 


> 


World Trade Centre , Centre - 1 , 30th Floor , Cuff Parade, 

Mumbai 400 005 , dated the 31st December 2013 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT, 1988 . 

No. MVR . 0513 /CR 194 / TRA - 2. - In exercise of the powers conferred by sub -rule (4 ) of Rule 
108 of the Central Motor Vehicles Rules , 1989 , in its application to the State of Maharashtra , 
and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby 
permitted to use the Blinker type Red Light with Purple glass to the motorcycles engaged in 
the transportation of blood under the “ Jeevan Amrut Seva ( Blood on Call ) Scheme” , for supplying 
blood urgently to the needy patients : 

Provided that , the owner of the such motorcycles shall have to obtain certificate from the 
concerned the Registering Authority authorizing him to use Blinker type of Red Light with 
Purple glass for the said purpose : 

Provided further that , the driver of the said motorcycles shall produce the said certificate 
for examination on demand by any police officer or officer of the Motor Vehicle Department. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. R. WADHAVE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


